मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी 
लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची 
तात्पुरती सामायिकज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साजेसू २३२१/प्र.क्र.१०/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १३ जानेवारी, २०२१ 
शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” व “ब” येथे 
जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, निवडश्रेणी लघुलेखकांची प्रस्तुत दिनांक 
०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक 
संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. 
तसेच यासंदर्भात संबंधित निवडश्रेणी लघुलेखकांकडून आक्षेप/त्रुटी याबाबत प्राप्त झालेल्या निवेदनातील 
मुद्ययांबाबतची माहिती विभागातील अभिलेखानुसार तपासून विभागाच्या अभिप्रायासह या विभागाकडे 
दिनांक ३१.०१.२०२१ पर्यंत पाठवावीत. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास 
ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात येईल. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२१०११३१६०६५९२९०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शाक्त 
igitally signed by 
V R | 5 H A L | V | N O D Bech vais VINOD BHINGARDE, C = 
BHINGARDE Maharashtra, OU ~ General Administrative 
Boe ant i -14 17:08:39 +05'30' 


(वृषाली वि.भिंगार्डे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : साजेस २३२१/प्र.क्र.१०/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 


अ. । ज्येष्ठता विभागाचे नांव । जन्मदिनांक । सेवानिवृत्तीचा | ज्येष्ठतेचा/ 
. | क्रमांक दिनांक स्थानिक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 
[इर [क| = [eT क| 
द.भो.राठोड मराठी | विजा(अ) |गृह विभाग ०७-०७-१९६८| ३१-०७-२०२६| १७-०५-२००८ | 
क.स.मुल्ला मराठी | खुला ।गृह विभाग २३-०६-१९६५| ३०-०६-२०२३| १०-०६-२०११॥ वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८ 
ज.गु.पाटील मराठी | इमाव 94-99-9863] ३०-११-२०२१| १०-०६-२०११|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती - दि.८.२.२०१८ 
Ee! 
मराठी 
मराठी 
मराठी 


हे.वि.केळसकर Tél | इमाव १३-०२-१९६५| २८-०२-२०२३) 08-02-2092 ARS स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 

_ शिया स्वरुपात पदोन्नती - दि.१६.३.२०२० 

श्रीमती ।सी.वि.चौबळ मर खुला ०२-१२-१९६३) ३१-१२-२०२१| २०-०३-२०१३|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या 
१ | तो स्वरुपात पदोन्नती - दि.१६.३.२०२० 

: eo 


5 


अ. | ज्येष्ठता | निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी/ | जात | विभागाचे नांव | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | ज्येष्ठतेचा/ अभिप्राय 
क्र. । क्रमांक मराठी | प्रवर्ग दिनांक स्थानिक 
पदोन्नतीचा 


दिनांक 
॥ 7.) 


श्रीमती |आ.वि.तांबे मराठी 
कब 


र — कानी 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


गळ डाली 
विळा 
: 1 
| 2 
| “1 

ee 


& 


8 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 

८ 


| 
eee ee eee eee 


मराठी 


A A A A -0 
AN A -0 छठ ae) 


ज्येष्ठता 
क्रमांक 


निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव 


इंग्रजी/ | जात | विभागाचे नांव | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | ज्येष्ठतेचा/ 
मराठी | प्रवर्ग दिनांक स्थानिक 
पदोन्नतीचा 
दिनांक 

षु 


मराठी | खुला २७-०९-१९६४| ३०-०९-२०२२| २३-०५-२०१७ 


™ शि 
शि ॥ 


अभिप्राय 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : साजेसू २३२१/प्र.क्र.१०/१४-अ, दिनांक १३ जानेवारी, २०२१ चे सहपत्र 
मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची 


निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव । इंग्रजी/ । जात प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा स्थानिक 
मराठी दिनांक पदोन्नतीचा 
दिनांक 


eee eS व. 1. 0. निका 


परिशिष्ट - ब 


al हता वते मराठी, विमाप्र, ।सबबवि २६-१०-१९६७ | ३१-१०-२०२५ | २९-०५-२०१८ [सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
किली धि तल 
२ २ श्रीमती ।सं.कि.कणाविया इंग्रजी खुला ।|जलसंपदा १२-०५-१९७२ | ३१-०५-२०३० | २९-०५-२०१८ ।पत्रान्वये निव्वळ तात्पुरत्या 


| 
| 


अ. क्र.| ज्येष्ठता निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी/ । जात प्रवर्ग, विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा स्थानिक अभिप्राय 
क्रमांक मराठी दिनांक पदोन्नतीचा 
दिनांक 


= ea a a 
qo श्रीमती ।वृ.रा.कदम मराठी |।खुला ।साप्रवि ०३-०३-१९६४ | ३१-०३-२०२२ | ०९-०५-२०१९ | ATARI प्रशासन विभाग/१६-ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
श्रीमती वै.प्रपाटणकर मराठी |इमाव ।नविवि १९-०९-१९६९ | ३०-०९-२०२७ | १६-०३-२०२० ।पत्रान्वये निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली. 
™ —_—" 
“_ 


